मौजे शिराळा ता. शिराळा जि. सांगली येथील 
तोरणा ओढ्यावरील पूर सरंक्षक भिंतीच्या 
कामाच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२२/ (प्र.क्र. १४४/२०२२)/ सिं.व्य.('महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई४०००३२, 
दिनांक: ०७/०२/२०२३ 


वाचा :१) शासन परिपत्रक क्र. एफडीडब्ल्यू १०९२/१७०-सिंव्य,(कामे) दिनांक ७/०८/ १९९२ 
२) शासन निर्णय क्र. TAP २०१९/(प्र.क्र.११५/२०१९) सिंव्य.(म) दि.३१/८/२०१९ 
3) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र. मकृखोविम 
/३०/(१७८/२०२२)/ सिंव्य-२/२५७४/२०२२ दि. १९/०४/२०२२. 


प्रस्तावना:- 


मौजे शिराळा, ता. शिराळा जि सांगली हे गाव नाक्‍यापासून १५ कि.मी. अंतरावर सांगली 


जिल्ह्याचे पश्चिम टोकावर असलेले तालुक्याचे ठिकाण आहे. हे गाव सर्व बाजूनी डोंगर व खोलगट 


परिसरात वसलेले असून गावाचे मध्यभागातून तोरणा ओढा वाहत असतो. ओढ्याच्या दोन्ही तिरावर 


मंदिरे, ग्रामस्तांची घरे व रस्ते आहेत. सन २०१९ व २००५-०६, सन २०१९ व २०२१ मध्ये ओढ्यास 


आलेल्या महापुरामुळे ओढ्या लगत असणाऱ्या भिंतीचे, रस्त्यांचे व घरांची पडझड झालेली आहे. 


त्यामुळे ओढ्याच्या दोन्ही तिरावरील ग्रामस्थांची घरे दुकाने, रस्ते, मंदीरे यांना वारंवार धोका निर्माण 
होत आहे. 


सन २०१९ व FSF २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरामुळे तसेच प्रत्येक वर्षी येणाऱ्या पाऊसाच्या 


पाण्याने ओढ्याच्या दोन्ही तिरावरील दगडी बांधकामातील भिंती जीर्ण होऊन पडलेल्या आहेत व 


लगतच्या घरांचे व रस्त्यांचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे ओढ्याच्या दोन्ही तिरावर असलेल्या 


घरांचे , रस्त्यांचे , मंदिरांचे भविष्यात नुकसान होऊ नये म्हणून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मागणी 
केली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ (प्र.क्र. १४४/२०२२)/ सिं.व्य.(महसूल) 


त्यानुसार मौजे शिराळा येथील ओढ्यावर जुन्या पुरसंरक्षक भिंतीस आधार भिंतीचे बांधकाम 


व आव्यक तेथे नवीन भिंत व घाट बांधकाम करणेचे ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्वेक्षण करणेत 


येऊन सदर कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेत आले आहे. सदर मौजे शिराळा, ता. शिराळा, जि 


सांगली येथील तोरणा ओढ्याकाठी पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासननिर्णय:- 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत मौजे शिराळा ता. 


शिराळा, जि. सांगळी येथील तोरणा ओढ्यावरील पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या प्रस्तावास 


प्रस्तावित पूर संरक्षक भिंत बांधण्याच्या कामासाठी रु. ४४६७१३५८ /- (चार कोटी छेचाळीस लक्ष 


एक्काहत्तर हजार dial ASMA) एवढया खर्चाच्या जलसंपदा विभागाच्या सन २०२१-२२ व 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित अंदाजपत्रकास खालील 


अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ) शासन निर्णय क्रमांक पुसंमि-२०१९/(प्र.क्र.११५/२०१९)/सिंव्य(म)दिनांक३१/०८/२०१९ 


मधील तरतूदी नुसारकार्यवाही करावी. 


ब) शासन परिपत्रक क्र.एफडीडब्ल्यू - १०८९/२४३/८९/सिंव्य (कामे), दि. २१/९.१९८९ व 
दि. ३/५/२०१८ नुसार पूर रेषा आखणी केल्यानंतरच पूर संरक्षक भिंतीची संरेखा निश्चित 


करावी. 


क) अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे/संकल्पने, दरसूची बाहय बाबी व वहन अंतरे 


सक्षम स्तरावर मंजूरी देऊन अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 


i) सदर अंदाजपत्रक उपरोक्त संदर्भ क्र.३ शासन निर्णयामधील परिच्छेद ११ “अ” मध्ये नमुद 


१ ते ५ कोटीच्या मध्ये मोडत असल्याने अंदाजपत्रकामध्ये गृहीत धरलेले संकल्पने महामंडळा 


अंतर्गत संकल्पचित्र विभागाकडून Vetting करुन घेऊन सक्षम स्तरावर मान्यता दयावी. 


ड) कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत पूर्ण 


करावयाचा आहे.या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ (प्र.क्र. १४४/२०२२)/ सिं.व्य.(महसूल) 


इ) भिंतीच्या बांधकामासाठी भूसंपादन करू नये,बांधकामासाठी आवश्‍यक जमीन संबंधितांनी 


विनामोबदला उपलब्ध करून द्यावी,पूर संरक्षक भिंतीच्या बांधकामामुळे नदीप्रवाहाला 


अडथळा निर्माण होणार नाही याची, दक्षता घ्यावी. 


ई) पूर संरक्षक योजना राबविल्यानंतर परिसरातील पाण्याचा निचरा योग्य पध्दतीने होईल, 


याची दक्षता नियोजनात घ्यावी. 


प) सदरयोजना पूर्ण झाल्यानंतरपूरसंरक्षक मौजे शिराळा, ता. वाळवा, जि सांगळी येथील 


तोरण ओढयावरील पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या प्रस्तावास सांगळी जिल्हापरिषद, सांगली 


ने ताब्यातघेऊन भविष्यातील देखभाल व दुरूस्ती करावयाची आहे.तांत्रिक मान्यतादेण्यापूर्वी 


तसे लेखी बंधपत्र नगर पंचायत शिराळा कडून प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी सक्षम 


अधिका-यांची असेल. 


फ)काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत उपलब्ध करून द्यावे. 


ग) सदरहू कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी संदर्भ क्र. २ मधील शासन निर्णयातील अटींचे 


कोटेकोरपणे पालन करावे. सदरच्या ठिकाणी पूररेषा निश्चितीची कार्यवाही पूर्ण झाल्याखेरीज 


या कामांस तांत्रिक मंजुरी देता येणार नाही. 


म) अंदाजपत्रकामध्ये रु. १.८३ लक्ष (एक लक्ष त्रयांशी हजार) ऐवढी रक्‍कम वृक्षळागवडी 


करीता आरक्षित आहे. सदर बाबीकरीता सक्षम स्तरावर मंजुरी घेऊन प्रचलित शासन 


निर्णयाचे काटेकोर पालन केले जाईल , याची दक्षता घ्यावी. 


प्रस्तावित कामासाठी होणाराखर्च*४७११ पुरनियंत्रणप्रकल्पावरीलभांडवलीखर्च, १९०- 


सार्वजनिकक्षेत्रातीलवइतरउपक्रमातीलगुंतवणुका, (०१) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 


गुंतवणुका, (०१)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे भागभाडंवली अंशदान(४७११ 


०२०९)”यालेखाशीर्षा खाली करावा व मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिं.व्य. (महसुल) कार्यासनाच्या नोंदवही 


मध्ये क्र. १०/ सन २०२२ वर नोंदविण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ (प्र.क्र. १४४/२०२२)/ सिं.व्य.(महसूल) 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका - १९७८ भाग पहिला मधील तरतुदीनंतर प्रशासकीय विभागास 


प्रापत अधिकारव आंतरवित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांच्या सहमतीने हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०२०७१७०८१८३२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SONAL ANAND Be Boia Sas cake 


,S= 
laharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
G A | KWA D OU = WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.02.09 16:07:50 +05'30" 


(सो.आ.गायकवाड) 
शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत: 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय 
४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,विधानसभा,विधानभवन,मुंबई 
५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई 
६) मा.विरोधीपक्षनेते, विधानसभा,मुंबईयांचेकार्यालय,विधानभवन, मुंबई 
७) मा.विरोधीपक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबईयांचेकार्यालय,विधानभवन, मुंबई 
८) मा.मंत्री,जलसंपदायांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
९) प्रधानसचिव(जलसंपदा)यांचे स्वीयसहायक,जळलसंपदाविभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
qo) सचिव(जसंव्य व लाक्षेवि)यांचे स्वीयसहायक,जलसंपदाविभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
99) महाळेखापाल-१ (लेखावअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्रराज्य,मुंबई, 
१२) महालेखापाल-२ (लेखावअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्रराज्य,नागपूर, 
१३) कार्यकारीसंचालक,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
१४) मुख्यअभियंता, (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे, 
१५) आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव,जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१६) अधीक्षकअभियंता, सांगळी पाटबंधारे मंडळ, सांगली, 
१७) सिं.व्य.(महसूल)कार्यासनसंग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ (प्र.क्र. १४४/२०२२)/ सिं.व्य.(महसूल) 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.९४ ४/२०२२)/ सिंव्य (महसूल), 


दि. ०७/०२/२०२३ चे सहपत्र 


परिशिष्ट 
अ.क्र. Description of Item 'पडताळणीनंतरची 
, C - Works (excluding Royalty) २६६२३१४७३.०० 
: Royalty १९९५६९२.०० 
वी १ % Insurance २३६६२३१५.०० 
वी १२% GST ४२९५७७७.०० 
र ३ % Contingencies १०९८९४४.०० 
हृ Add ०.५ % for Tree plantation १८३१५७.०० 
Total Rs. ४६७१३५८ .०० 


Digitally signed by SONAL ANAND GAIKWAD 
SONAL ANAND 9५८५५५" 
GAIKWAD RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.02.09 16:08:07 +05'30' 


( सो.आ.गायकवाड) 
शासनाच्या अवर सचिव 


